परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ 
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह 
अनुदान मंजूर करणेबाबत. 

दिवंगत श्री.सुरज गोविंदराव कदम, वरिष्ठ क्षेत्र 
नि-प्रयोगशाळा सहायक 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण -२०२२/प्र.क्र.१०२/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८. 


२) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र.रे/कार्या-१/आस्था-२/श्री.कदम/५२5/सानुग्रह अनुदान/२२/ 
११४६, दि.०५ सप्टेंबर, २०२२. 

3) दिवंगत श्री. सुरज गोविंदराव कदम, वरिष्ठ क्षेत्र नि-प्रयोगशाळा सहायक यांचे नामनिर्देशित 
व्यक्‍्ती/कायदेशीर वारसदार श्रीमती सुलोचना गोविंदराव कदम (आई) यांचा परिभाषित 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
मिळण्याकरिता प्राप्त झालेला दि.२७ एप्रिल, २०२२ रोजीचा अर्ज. 


शासन Seat : 


उपरोक्त क्रमांक २ अन्वये संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर यांच्याकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावासोबत श्रीमती सुलोचना गोविंदराव कदम यांचा क्रमांक ३ येथे नमूद केलेल्या 
अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना संदर्भ क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक : अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार, दिवंगत श्री.सुरज गोविंदराव कदम, वरिष्ठ क्षेत्र नि-प्रयोगशाळा सहायक यांच्या 
नामनिर्देशित व्यक्‍तीस/कायदेशीर वारसास श्रीमती सुलोचना गोविंदराव कदम (आई) यांना सानुग्रह 
अनुदान रुपये १०,००,०००/ (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजूर करीत आहे. 


२. सदर “ सानुग्रह अनुदान* शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्ष शासन सेवा होण्यापूर्वी 
दिनांक of सप्टेंबर, २०२१ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ वर्षे कालावधीसाठी ग्राह्य राहतील. 


शासन आदेडा क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०२/रेशीम कक्ष 


३. सदरचा खर्च “मागणी क्र. जी-६, २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ, ०१ नागरी, 
१०३, अनुकंपा भत्ते, (००)(०६)-परिभाषित अंशदान/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
(२०७१०७२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१११४४९०५९७०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KISHOR 
DAULAT PATIL @ 
(कि. दौ. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 
२) संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-२, जिल्हा रेशीम कार्यालय, भंडारा. 
) 
) 


४) श्रीमती सुलोचना गोंविदराव कदम, सिंघानिया नगर, यवतमाळ (रेशीम संचालनालयामार्फत). 
५) निवड नस्ती/रेशीम कक्ष. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


